सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता 
कारागृह उद्योगाचा विकास या योजनेंतर्गत 
यंत्र सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र. जेएलएम-०६२३/प्र.क्र.८६/तुरुंग-२, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


वाचा: 


मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ जून, २०२३. 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांचे पत्र क्र. कारागृह उद्योग/वार्षिक योजना २०२३-२४/३९१६/२०२३/ कक्ष-१०, 
दिनांक २२.५.२०२३. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 
३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
तीन/उद्योग-४, दि.१.१२.२०१६. 


शासन निर्णय: 


कारागृह उद्योगाचा विकास या योजनेंतर्गत खालील विवरणपत्रानुसार राज्यातील 


मध्यवर्ती कारागृहांकरिता यंत्र सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदीसाठी एकूण रु. २७,७१,०५२/- 


(अक्षरी रुपये सत्तावीस लक्ष एक्काहत्तर हजार बावन्न HEA) इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास 


या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


वार्षिक योजना सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता कारागृह उद्योगाचा विकास करणे अंतर्गत यंत्रसामुग्री/ साधनसामुग्री खरेदी करणेबाबत 


सर्व 
अ कं 
कारागृहाचे नाव विभाग यंत्रसामुग्रीचे नाव नग केरासहितं एकुण (रुपये) 
किंमत/नग 
क्र 
(रुपये) 
E येरवडा मध्यवर्ती कारागृह बेकरी । डिप फ्रिज ५०० लिटर ‘. रु. ४१,०४९ ₹ ४१,०४९ 
₹ ४१,०४ 
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह-एकूण : 
नाशिकरोड मध्यवर्ती 
चे शिवणकाम | हाय स्पीड शिलाई मशीन १२ रु.२६,०१० ₹ 3,92,920 
कारागृह 
₹ 3,92, 920 


नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह-एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६२३/प्र.क्र.८६/तुरुंग-२ 


रोटरी रॅक ओव्हन १ रु.४,५७,२५० ₹ ४,५७,२५० 
प्लॅनेटरी मिक्सर 1 १| रु.२,०५,७६३ ₹ २,०५,७६३ 
स्पायरल मिक्सर [ee रु.२,५६,६५० ₹ २,५६,६५० 
५ ड्रॉप कुकीज मशिन ne रु.६,८२,९२५ ₹ ६,८२,९२५ 
बेकरी 
३ | ठाणे मध्यवर्ती कारागृह TS स्लायसर (8 रु. ७७,८८० ₹ ७७,८८० 
ट्रे yo रु. ४४१ ₹ २२,०२७ 
ट्रॉली (०१ ब्रेडकरिता -- ०१ पावकरिता) षु रु.१५,२२२ ₹ ७६,११० 
डिप फ्रिज ५०० लिटर ie B84, 088 ₹ ४१,०४९ 
शिवणकाम | हाय स्पीड शिलाई मशीन ea 0 | रु. २६,०१० ₹ २,६०,१०० 
ठाणे मध्यवर्ती कारागृह-एकूण ₹ २०,७९,७५३ 
४ | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह शिवणकाम | हाय स्पीड शिलाई Fait १३ | रु.२६,०१० ₹ ३,३८,१३० 
नागपूर मध्यवर्ती कारागृह-एकूण ₹ 3,3¢,930 
एकूण (अनुक्रमांक १ ते ४) ₹ २७,७१,०५२ 


२. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ 
भाग-तीन/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६ मध्ये विहित केलेली कार्यपध्दती अवलंब करुन करण्यात 
यावी. तसेच शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या खरेदीबाबतच्या अटी व शर्तीनुसार खरेदी प्रक्रियेची 
कार्यपध्दती अवंलबवावी. 


३. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५, मुख्यळलेखाशिर्ष 
२०५६ तुरुंग (योजनांतर्गत योजना) (००) (०६) कारागृह उद्योगाचा विकास, (२०५६००६२) 
५२- यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. उपरोक्त अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करण्यात यावे. 

५. हा झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-दोन,अनुक्रमांक-३, नियम ७ मधीळ अटीनुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६२३/प्र.क्र.८६/तुरुंग-२ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६२६१७३५०५७४२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SEEMA TUSHAR पपया... 


4,20=15a6230fe20fd947aa83047fSdeb85c95659ceb098e76eb25d 


d802b0518e7d63, postalCode=400032, st=Maharas! 
rialNumber=9ED89E6COOB3FD549E02FB85DFE0767F96018A29CC 
AC79EC62AAFD247DECECES, SEEMA TUSHAR SAWANT 
Date: 2023.06.26 17:37:38 +05'30' 
(सीमा. तु सावत) 
कार्यासन अधिकारी » महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१ 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
५) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 

) 
) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कारागृह उपमहानिरिक्षक (दक्षिण विभाग), भायखळा, मुंबई. 
कारागृह उपमहानिरिक्षक (पश्चिम विभाग), पुणे. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद. 
१०) कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग), नागपूर. 
११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
93) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नाशिक/ठाणे/नागपूर. 
) 
) 
) 


£33) 


S 


(३ 


vo 


98) We सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई. 
१५) कक्ष अधिकारी, (बियुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह/ नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह/ ठाणे मध्यवर्ती 
कारागृह/ नागपूर मध्यवर्ती कारागृह 
७) निवडनस्ती (तुरुंग २), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKKKKKKKEKKEKKKKKE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


